राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत वसंतराव नाईक 
मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी येथे 
“Establishment of Advanced Pesticide 
Testing and Residue Analysis Laboratory to 
encourage Natural Farming and Organic 


Production” या प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी ,पश्ुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : मकृवि-१२२४/प्र.क्र.५२/७-अ. 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २६ फेब्रुवारी, २०२४ 


संदर्भ:-१.राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या राज्य स्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीच्या ३४ व्या बैठकीचे 
इतिवृत्त,शासन पत्र क्र.आरकेवि-११२३/प्र.क्र.२३२/१४-ओ. दि.२५.०१.२०२४. 
२.संचालक(संशोधन), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र.मकृप/संशोधन/राकृवियो-प्रशा.मा./५७२/२०२४.दि.१४.०२.२०२४. 


प्रस्तावना :- 


मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली, राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या दि.०८.०१.२०२४ रोजी 
झालेल्या ३४ व्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीच्या बैठकीमध्ये, “Establishment of Advanced 


Pesticide Testing and Residue Analysis Laboratory to encourage Natural Farming and Organic 
Production” हा प्रकल्प वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत कीटकशास्त्र विभाग, 


कृषि महाविद्यालय, परभणी येथे राबविण्यास मान्यता प्रदान केली आहे. या प्रकल्पास राष्ट्रीय कृषि विकास 
योजनेंतर्गत अर्थसहाय्याच्या स्वरूपात निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. त्यानुषंगाने राज्यस्तरीय 
प्रकल्प मंजुरी समितीने मान्यता दिल्यानुसार संचाळक (संशोधन), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, 
पुणे यांनी संदर्भ क्र.२ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय कृषि विकास 
योजनेतंर्गत “Establishment of Advanced Pesticide Testing and Residue Analysis Laboratory to 
encourage Natural Farming and Organic Production” हा प्रकल्प वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि 
विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत कीटकझास्त्र विभाग, कृषि महाविद्यालय, परभणी येथे राबविण्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
च: राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत “Establishment of Advanced Pesticide Testing and 


Residue Analysis Laboratory to encourage Natural Farming and Organic Production” हा Whey 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृवि-१२२४/प्र.क्र.५२/७-अ. 


वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत कीटकशास्त्र विभाग, कृषि महाविद्यालय, 

परभणी येथे राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. सदर प्रकल्पाच्या एकूण रु.८६३.०२ लाख (अक्षरी रु.आठ कोटी, त्रेसष्ठ लाख, दोन हजार) इतक्या 

रकमेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

३. सदर प्रकल्पाचा तीन वर्षाच्या खर्चाचा तपशील सोबतच्या “परिशिष्ट अ” नुसार राहील. 

४. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतंर्गत राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीच्या ३४ व्या बैठकीत झालेल्या 

निर्णयानुसार, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत कार्यान्वित प्रकल्पांचे प्रलंबित दायित्व विचारात घेता 

निधी उपलब्धतेबाबतचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 

५. सदर प्रकल्प केंद्र शासनाद्वारे निर्गमीत राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार 
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत कीटकशास्त्र विभाग, कृषि महाविद्यालय, 
परभणी येथे राबविण्यात येईल. 

६. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी संचाळक (संशोधन), वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, 
परभणी यांचे संनियंत्रणाखाली कृषि विभागामार्फत करण्यात यावी व संचालक (संशोधन), वसंतराव नाईक 
मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी यांनी प्रकल्पाचा आर्थिक व भौतिक प्रगती अहवाल विहित मुदतीत केंद्र 
शासनाला तसेच, राज्य शासनाला सादर होईल याची दक्षता घ्यावी. त्याप्रमाणे सदर योजनेतील निधी 
खर्चाचे लेखा परीक्षण, उपयोगिता प्रमाणपत्रे, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कक्ष, कृषि व पदुम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई यांना वेळोवेळी सादर करावी. 

७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०२२६१२२६१३२४०१ असा आहे. हा शासन 

निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
PRATIBHA ee 


2.5.4.20=b693d975fffc642fe6b87c2ce9e1297fd 1 e8bda9b459f85F75F 


159984ba680fd, postalCode=400032, st=M: 


serialNumber=DA026E85 AE8CBB4E3C2ACDBECBBF2F6D6CBOAE6ED 
5C1E54483490119EE0456AD, PRATIBHA MADHAV PATIL 


Date: 2024.02.26 12:35:02 +05'30° 


(प्रतिभा पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. मा.मंत्री (कृषि), महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.अपर मुख्य सचिव, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

४. कृषि आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 
कुलगुरु/कुलसचिव, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 
संचालक (संशोधन), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 
संचालक (संशोधन), वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 
सर्व संचालक, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


eon SG © 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृवि-१२२४/प्र.क्र.५२/७-अ. 


१०.सहायक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

११.महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा ), मुंबई /नागपूर. 

१२.संचालक, लेखा व कोषागार अधिकारी, मुंबई (२ प्रती). 

१३.सहसंचाळक, लेखा व कोषागारे संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई -३२. 
१४.जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी. 

१५.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१६.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१७.राकृवियो कक्ष, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८.निवडनस्ती, 0-3. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृवि-१२२४/प्र.क्र.५२/७-अ. 


परिशिष्ट “अ 


शासन निर्णय क्रमांक-मकृवि-१२२४/प्र.क्र.५२ /७-अ, दि.२६फेब्रुवारी,२०२४ सोबत जोडावयाचे परिशिष्ट 


Component wise applicable cost norms of ongoing Scheme of GoI/GoM (Rs. In lakh) 


S. Components Total Applicable ongoing |Cost sharing|Implementing 
N. Cost scheme of GolI/GoM | by RKVY Agency 
Name _ | Cost norm 
for subsidy 
1 | GCMSMS 220.00 GeM hal VNMKV\V, 
Parbhani 

2 GeM t= 

LCMSMS apa 
3 | Ultra-Electronic eo 00 GeM | 

Balance with Hands free न 100% 

opération 
a Homogenizer High volume 15.00 GeM Ez 

low speed 
5 | Homogenizer Low 10.00 GeM eed 

Volume High Speed 
a Centrifuge High volume 2.00 GeM Lew 

low speed 
7 | Centrifuge Low volume GeM a 

2.00 

High speed 
al Rotary vacuum Vaporizer [ered GeM za 
fe Oven 1.50 GeM a 
10 | Vacuum pumps 2.00 GeM Li 
11 | Electronic balance 1.50 GeM La 
12 | Gas controller 0.62 GeM (_ 4 
13 | Deep freeze (vertical) 4.00 GeM Real 
14 | Deep freeze (Horizontal) 5.89 GeM a 
15 | UPS (10 KVA capacity) 16.20 GeM a 
16 | Water purification system 18.20 GeM a 
17 Air Conditioner 2.55 GeM if 
18 | Water distillation unit 7.70 GeM mae 
19 | Nitrogen Generator 14.50 GeM km 
20 | Turbo vap evaporator 15.00 GeM a 
21 GeM 4 

Fume hood 8.50 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृवि-१२२४/प्र.क्र.५२/७-अ. 


22 | Computers 3.35 GeM 
23 Laptop 2.50 GeM 
24 | Printers & Multifunction 6.44 GeM 
Machine 
Gas cylinder stainless steel GeM 
25 | (20) (N2,He,H2,Air) and 30.00 


refilling as required 


26 | Glass wares 15.30 GeM 
27 | Repair & Lab Maintains GeM/ 
40.00 Tender/ 
quotation 
28 | Chemicals & Standards 29.85 GeM/ 
29 | Columns & consumables GeM/ 
27.00 Tender/ 
quotation 
30 | Miscellaneous items GeM/ 
5.50 Tender/ 


(Electricity & Stationary ) quotation 


100% 


VNMKV, 
Parbhani 


Administrative cost @2% | 16.92 


GRAND TOTAL 863.02 


एकूण रु.८६३.०२ लाख (अक्षरी रु.आठ कोटी, त्रेसष्ठ लाख, दोन हजार) 


PRATIBHA 
MADHAV PATIL 


Digitally signed by PRATIBHA MADHAV PATIL 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b693d97 5fffc642fe6b87c2ce9e1 297fd1 e8bda9b459f85f7 
5f159984ba680fd, postalCode=400032, st=Maharashti 
serialNumber=DA026E85AE8CBB4E3C2ACDBECBBF2F6D6CBOAE6 
ED5C1E544834901 19EE0456AD, cn=PRATIBHA MADHAV PATIL 
Date: 2024.02.26 12:35:30 +05'30' 


(प्रतिभा पाटील) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


